मुंबई मेट्रो २-अ, 25, आणि ७ 
प्रकल्पांकरीता एशियन डेव्हल्पमेंट बँककडून 
प्राप्त कर्जाची रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणास वितरीत करण्याबाबत 
(सन २०२१-२२) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.१०६/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:-०७ मार्च, २०२२. 
वाचा: 
१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३१५/प्र.क्र.११३/नवि-७, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१५. 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एमआरडी-३३१५/प्र.क्र.११४/नवि-७, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१५. 
३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एमआरडी-३३१६/प्र.क्र.४१/नवि-७, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०१६. 
४. नगर विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. एमआरडी-३३१६/प्र.क्र.४१/नवि-७, दिनांक २१ मार्च, २०१७. 
५. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एमआरडी-३३१६/प्र.क्र.१२४/नवि-७,दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०१७. 
६. भारत सरकार व एशियन डेव्हल्पमेंट बँक यांच्या दरम्यानचा कर्ज करारनामा दिनांक ०१ मार्च, २०१९. 
७. भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन व एशियन डेव्हल्पमेंट बँक यांच्या दरम्यानचा प्रकल्प करारनामा 
दिनांक ०१ मार्च, २०१९. 

८. शासन निर्णय क्रमांक- एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.१४/नवि-७, दिनांक:-२६ मार्च, २०२१. 
९. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि. २४ जून, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

मुंबई मेट्रो लाईन-२ टप्पा-१ (दहिसर (पू) - डी.एन.नगर), मुंबई मेट्रो लाईन-७ अंधेरी (पूर्व) व 
दहिसर (पूर्व) व मुंबई मेट्रो लाईन-२ प्रकल्प टप्पा-२ ब डी.एन.नगर- मंडाळे या उन्नत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांची 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यास शासनाने संदर्भाधिन शासन 
निर्णय क्र.१ ते ३ नुसार मान्यता दिली आहे. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्राधिकरणचा स्वत:चा निधी, 
केंद्र व राज्य शासनाचे सहाय्य व बाह्य वित्तीय संस्थेचे कर्ज या माध्यमातून निधी उभारून करावयाची 
आहे. 

मुंबई मेट्रो लाईन Wi, २ब व ७ या मेट्रो प्रकल्पांच्या प्रणाली घटकांवरील खर्चासाठी न्यु 
डेव्हल्पर्मेट बँक व एशियन डेव्हलपमेंट बँक या दोन बाह्य वित्तीय संस्थेकडून कर्ज उपलब्ध होणार आहे. 
सदर प्रकल्पांसाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकने $९२६ मिलीयन कर्ज मंजूर केले आहे. यानुषंगाने 
दि.०१.०३.२०१९ रोजी एडीबी बँक, भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांच्या दरम्यान प्रकल्प करारनामा 
व एडीबी बँक व भारत सरकार यांच्या दरम्यान कर्ज करारनामा स्वाक्षांकित करण्यात आले आहेत. 
त्याचप्रमाणे, सदर प्रकल्पांसाठी न्यु डेव्हल्परमेंट बँकने $२६० मिलीयन कर्ज मंजूर केले आहे. यानुषंगाने 
दि.२६.१२.२०१८ रोजी न्यु डेव्हल्पमेंट बँक, भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांच्या दरम्यान प्रकल्प 
करारानामा व न्यु SSH CAH व भारत सरकार यांच्या दरम्यान कर्ज करारनामा स्वाक्षांकित करण्यात 
आले आहेत. सदर प्रकल्पांसाठी एशियन डेव्हल्पमेंट बँकेकडून $९२६ मिलीयन व न्यु डेव्हल्पमेंट 
बँककडून $२६० मिलीयन असे एकूण $११८६ मिलीयन कर्ज उपलब्ध होणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.१०६/नवि-७ 


सदर प्रकल्पावर प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण प्रथम 
खर्च करते आणि केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती दावे एशियन डेव्हल्पमेंट बँकेस सादर करते. एशियन 
डेव्हल्पमेंट बँकेने सदर प्रतिपूर्ती दावे मंजूर केल्यानंतर तेवढीच रक्‍कम एशियन डेव्हल्पमेंट बँकेकडून 
केंद्रशासना मार्फत राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा करण्यात येते. सदर प्राप्त कर्ज रक्‍कम 
अर्थसंकल्पाद्वारे राज्य शासनाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास कर्ज म्हणून वितरीत 
करावयाची आहे. 

मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांसाठी एशियन डेव्हल्पमेंट बँकेच्या कर्जापोटी केंद्र 
शासनाकडून माहे ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत रु.१०९१.५१३३ कोटी एवढी कर्ज रक्‍कम राज्य शासनास प्राप्त 
झाली आहे. सदर प्राप्त कर्ज रक्‍कमेपोटी मागील सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात रु.९१५.०० कोटी मुंबई 
महानगर Weal विकास प्राधिकरणाला वितरीत करण्यात आली आहे. आता, राज्य शासनास एशियन 
डेव्हल्पमेंट बँकेच्या प्राप्त कर्ज रक्‍्कमेपोटी मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प i, २ब व ७ करिता मुंबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरणाला चालू वित्तीय वर्ष सन २०२१-२२ च्या मंजूर तरतूदीमधून रु.१७६.५१३३ कोटी 
इतकी रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचारधीन होती. या अनुषंगाने खालीप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय : - 

१. मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांसाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे (LOAN 
NO. ३७७५-॥५)) केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या कर्ज रक्‍कमेपोटी सन २०२१-२२ या चालू 
वित्तीय वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदी मधून रु. १७६,५१,३३,०००/- (अक्षरी रुपये Val 
शहात्तर कोटी एकावन्न लाख तेहेतीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणास वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्‍त रक्‍कम “मागणी क्र - एफ-७, ६२१७, नगर विकासासाठी कर्जे ०१, राज्य भांडवली 
विकास, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे (००) (०१) मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प 
२अ, २ब व ७ करिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) एशियन 
डेव्हळपमेंट बँकेचे कर्ज, सांकेतांक क्रमांक (६२१७०८९५) ५५, कर्जे व आगाऊ रक्कमा 
कार्यक्रम/दत्तमत्त” या लेखाशिर्षाखाली खर्च घालून सन २०२१-२२ मधील मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावी. 

३. उपरोक्त SPRY उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, नवि-५ 
(रोखशाखा) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उप सचिव नवि-५ यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. या बाबतच्या खर्चामेळची कार्यवाही नवि-३१ 
कार्यासनाने करावी. शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचे कडून काढून ती मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणास 
देण्यासाठी त्यांना अधिकारी प्रदान करण्यात येत आहेत. नगर विकास विभागाच्या रोखझाखेने 
देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्याकडे पाठवावे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.१०६/नवि-७ 


१०, 


११. 


मुंबई मेट्रो 2-31, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता एशियन डेव्हल्पर्मेंट बँककडून प्राप्त होणा-या 
कर्जाची रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडील “Escrow Account” मध्ये 
जमा झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


. मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता एशियन डेव्हल्पमेंट बँककडून प्राप्त होणा-या 


कर्जाच्या रक्‍कमांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने महालेखापाल यांनी विहित 
केलेल्या नमुन्यात लेखे ठेवावे. 


. मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता एशियन डेव्हल्पमेंट बँककडून प्राप्त होणा-या 


कर्जाच्या रक्कमेचा विनियोग एशियन डेव्हल्पर्मेट बँकेसोबतच्या करारनाम्यानुसार ज्या 
प्रयोजनासाठी मंजूर केली आहे त्याच प्रयोजनासाठी होईल, याची मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाने खबरदारी घ्यावी व अशा खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महानगर आयुक्त, मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सादर करावे. 

सदर रक्कम वितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपशिल राज्य शासन 
वकेंद्र शासन यांना सादर करण्यात यावा तसेच लेखापरिक्षणासाठी शासनांस/शासनाने नियुक्‍त 
केलेल्या यंत्रणेस उपलब्ध करून देण्यात यावा. 


. मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता एशियन डेव्हल्पमेंट बँकेकडून प्राप्त झालेल्या 


कर्जाच्या अनुषंगाने प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत आकारण्यात आलेले बांधिलकी 
शुल्क (Commitment Charges) व कर्जावरील व्याज “००४९, व्याजाच्या जमा रकमा ०४, 
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश शासनाकडील व्याजाच्या जमा रकमा १९०, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर 
उपक्रम यांजकडून व्याज ०१, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांजकडून व्याज (०१)(३२) 
एमएमआरडीए प्राधिकरणास मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प २अ, २ब व ७ करिता एशियन डेव्हलपमेंट 
बँकेने दिलेल्या कर्जावरील व्याज सांकेतांक क्रमांक (००४९५०६३०१)” या लेखाशिर्षखाली राज्य 
शासनाकडे तातडीने जमा करावे व भरणा केलेल्या रक्कमेच्या चलनाची प्रत शासनास सादर 
करावी. 


. मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता एशियन डेव्हल्पमेंट बँकेकडून प्राप्त होणा-या 


कर्जाची मुद्दल व त्यावरील व्याजाची परतफेड करारनाम्यातील वेळापत्रकानुसार राज्य 
शासनास होईल याची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने खबरदारी घ्यावी. 

मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता एशियन डेव्हल्पमेंट बँकेकडून प्राप्त होणा-या कर्ज 
रक्कमेच्या वितरणाच्या अटी व शर्ती संदर्भात राज्य शासन व मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण यांच्या दरम्यान करावयाच्या दुय्यम कर्ज GRATE (Subsidiary Loan 
Agreement) नमूद सर्व जबाबदा-या/अटी व शार्ती यांचे मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाने काटेकोर पालन करावे. 

राज्य शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सदर कर्जासाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या कर्जा विषयीच्या इतर संबंधीत अटी व शर्ती लागू राहतील. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.१०६/नवि-७ 


१२८ 


१२३. 


१४. 


१५ 


es 


१६ 


प्रति, 


-» ०८ “७ A) -O 


eon SG MH 


सदर कर्ज वितरणाबाबत शादिक-२०१२/प्र.क्र.४९/त्रद्ष्ण व हमी दिनांक ३०/१२/२०१४ मधील 
सूचनानुसार FER ASIST जोडपत्र-अ (सोबत जोडले आहे) नुसार माहिती भरण्याची 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

राज्य शासनाकडून मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता एशियन डेव्हल्पमेंट 
बँकेकडून प्राप्त होणा-या कर्ज रक्‍कमेपोटी आतापर्यंत रू.९१५.०० कोटी इतका कर्ज निधी मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला वितरीत करण्यात आला आहे. सदर आदेशान्वये 
वितरीत होणाऱ्या निधीनंतर एकूण वितरीत निधीची परिस्थिती खालील प्रमाणे:- 


भग दिनांक रक्‍कम निधी वितरीत करणाऱ्या टे आयु 
(रु. कोटी) संस्थेचे नाव we. are 

q २६.०३.२०२१ ९१५.०० राज्य शासन ९१५.०००० 

२ सदरचे वितरण १७६.५१३३ राज्य शासन १०९१.५१३३ 


सदर निधी वितरण आदेश वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ 
दि. २४ जून, २०२१ मधील संबंधित सर्व अटींचे तसेच परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ठामधील 
तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे 


.सदर निधी वितरण आदेश नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५०/कार्यासन १४४४, 


दि.०४.०२.२०२२ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२/व्यय-३, दि.०२.०३.२०२२ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३०७१८१८०४०६२५ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vijay Karbhari IENT OF MAHARASHTRA 


Maharashtra, O = GOVERNM| 
C 4 OU = URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Chaudhari 


itally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 
CN = Vijay Karbhari Chaudhari, C = IN, 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (नवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (नवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.१०६/नवि-७ 


१०. महानगरआयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

११. महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

१२. निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

१३. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 
१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५. वित्त विभाग कार्यासन- व्यय-३, अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-३. 

१६. नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४) 

१७. उपसचिवन.वि.-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.कक्ष अधिकारी नवि-४/नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 
१९. रोख शाखा (५ प्रती), 

२०. निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.१०६/नवि-७ 


जोडपत्र-अ 


शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.१०६/नवि-७, दिनांक ०७मार्च, २०२२ चे सहपत्र 


मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता एशियन डेव्हल्पमेंट बँकेकडून प्राप्त झालेल्या 
रु.१७६.५१३३ कोटी इतक्या कर्ज सहाय्याची रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला 


वितरीत करण्याबाबत. 
अ.क्र विवरण 
१. संस्थेचे नांव 


१०, 


वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक व 
दिनांक 
कर्जाची एकूण मंजूर रक्‍कम 


मंजूर कर्जापैकी यापूर्वी कर्जाची रक्‍कम 
वितरीत करण्यात आली असल्यास वितरीत 
करण्यात आलेली कर्जाची रक्‍कम 

मंजूर कर्जापैकी सदर शा.नि. अन्वये वितरीत 
करण्यात येत असलेली कर्जाची रक्‍कम 
एकापेक्षा अनेक सहकारी संस्था, व्यक्‍ती/यांना 
कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्यास त्यांच्या 
नावासमोर, कर्ज मंजूरी रक्‍कम नमूद 
करण्यात यावी 

एकूण कर्ज परतफेडीचे हप्ते 


कर्ज परतफेडीचे हप्त्याची रक्‍कम 

कर्ज परतफेडीचे हप्त्याच्या कालावधी, जसे 
वार्षिक/सहामाही/त्रैमासिक इत्यादी 

कर्ज परतफेडीसाठी सवलतीचा कालावधी 


(Moratorium Period) 


Vijay Karbhari BN ON = 
Chaudhari 


माहिती 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व), 
मुंबई-४०० ०५१ 
अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४२/व्यय-३ 
दिनांक- ०२.०३.२०२२. 
$ ९२६ मिलीयन (अंदाजे रु. ६४६१.९५२१ 
कोटी $१--रु.६९.७८३५०० या दराने) 
सन २०२०-२१:- रु. ९१५,००,००,०००/- 


रु. १७६,५१ »३३,०००/- 


एशियन डेव्हल्पमेंट बँकेसोबतच्या कर्ज 
करारनाम्यानुसार दि.१५ ऑगस्ट, २०२४ 


ते दि.१५ फेब्रुवारी, २०४४ या 
कालावधीमध्ये प्रत्येक सहामाही 
हप्त्यामध्ये याप्रमाणे एकूण ४० हप्त्यामध्ये 
परतफेड करावयाची आहे. 

$ २३.१५ मिलीयन (सहामाही हप्ता) 
सहामाही 


कर्ज करारावर स्वाक्षरी केल्याच्या 
दिनांकापासून ५ वर्षे 


gitally signed by Vijay Karbhari Chaudh 
Karbhari Chaudhari, C = I 
tra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
QU = URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2022.03.09 13:34:18 +05'30 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.१०६/नवि-७ 


अ.क्र. 


११. 


१२. 


१२३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


विवरण 


कर्ज परतफेडीसाठी हप्त्याच्या निश्चित 
केलेला कर्ज हप्त्याचा दिनांक 


कर्ज परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याचा दिनांक 


कर्ज परतफेडीच्या होवटच्या हप्त्याचा दिनांक 


व्याज दर 


विलंब कालावधीसाठी दंडनीय व्याजदर व 
इतर आकार 


व्याजाचा परतफेडीच्या हप्त्याचा कालावधी 
जसे वार्षिक/त्रेमासिक/सहामाही इत्यादी 


कर्जाच्या खर्चाकरीता लेखाशिर्ष 


कर्जाच्या वसूलीचे लेखाशिर्ष 


Vijay Karbhari 
Chaudhari 


माहिती 


दि.१५ ऑगस्ट, २०२४ ते दि.१५ फेब्रुवारी, 
२०४४ पर्यंत (सहामाही हप्त्यामध्ये) 


दि. १५ ऑगस्ट, २०२४. 
दि. १५ फेब्रुवारी, २०४४. 


एशियन डेव्हल्पमेंट बँकेसोबतच्या कर्ज 
करारनाम्यातील GRA २.०२ येथे नमूद 
केल्याप्रमाणे 


निरंक 


सहामाही 


“मागणी क्र - एफ-७, ६२१७, नगर 
विकासासाठी कर्जे ०१, राज्य भांडवली 
विकास, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांना कर्जे (००) (०१) मुंबई मेट्रो 
रेल्वे प्रकल्प २अ, २ब व ७ करिता मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला 
(एमएमआरडीए) एशियन डेव्हलपमेंट 
बँकेचे कर्ज, सांकेतांक क्रमांक 
(६२१७०८९५) ५५, कर्जे व आगाऊ रक्कमा 
कार्यक्रम/दत्तमत्त” 


मागणी क्र - एफ-७ ६२१७, नगर 
विकासासाठी कर्जे ०१, राज्य भांडवली 
विकास १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना कर्जे (००)(०१) मुंबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरणाने 
(एमएमआरडीए) मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प 
२अ, २ब व ७ करिता एशियन Cesc 
बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या मुद्दलाची 
वसुली सांकेतांक क्रमांक (६२१७५०७३०१) 


DEPARTMENT 
Date: 2022.03.09 13:34:30 +05'30" 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.१०६/नवि-७ 


१९, 


२०. 


२१. 


२२. 


कर्जावरील व्याज/दंडनिय व्याज वसूलीचे 
लेखाशिर्ष 


कर्जाशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था 
यांचे पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 


शासकिय कंपनीच्या नोडळ ऑफीसचे 
पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 


डी. डी.ओ.चा नंबर 


Vijay Karbhari 
Chaudhari 


28 ok 2 2 22k 


“००0४९, व्याजाच्या जमा रकमा ०४, 
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश शासनाकडील 
व्याजाच्या जमा रकमा १९०, सार्वजनिक 
क्षेत्र व इतर उपक्रम यांजकडून व्याज ०१, 
सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांजकडून 
व्याज (०१३२) एमएमआरडीए 
प्राधिकरणास मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प २अ, 
२ब व ७ करिता एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने 
दिलेल्या कर्जावरील व्याज सांकेतांक 
क्रमांक (0०४९५०६३०१) 


एशियन Secwte बँक 

६ एडीबी अव्हेन्यू, मंडलयुंग सिटी, 
१५५० मेट्रो मनिला, फिलीपिन्स 

मुख्य लेखा अधिकारी 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व, मुंबई. 


कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


डी. डी.ओ. नंबर-७१०१००२३०१ 


Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 
DN: CN = Vijay Karbhari Chaudhari, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Date: 2022.03.09 13:34:41 +05'30' 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


